राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षात प्रशासकीय प्रशिक्षणासाठी 
लेखाश्रीर्ष (२०७० ०८५३), 39 सहायक अनुदान 
(वेतनेतर) याखाली निधी वितरीत करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन २०२३/ प्र.क्र. ४०/२३/१२-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: २१ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- 

१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, 
दि.२३.९.२०११. 

२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक टिआरएन-२०१४/४४०/प्रक्र.६६/१४/ 
१२-अ, दि.०१.११.२०१४. 

३. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक यशादा-२०१५/१२५५/प्रक्र.२४३/१५/ 
१२-अ, दि.३०.०४.२०१६ 

४. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक टीआरएन-२०२१/२५५/ 
प्र.क्र.१०/२१/१२-अ, दि.०६.०७.२०२१ 

५. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र. ४०/अर्थ-३, 
दि. १२ एप्रिळ, २०२३. 

६. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक टीआरएन-२०२३/ प्र.क्र.४०/२३/१२-अ, 
दि.१३.१२.२०२३ 

७. महासंचालक, Baral YU यांचे क्र. राप्रनिमूयं/२०२३-२४/</ उद्दिष्टे/प्र.क्र.०२-३४३-8, 
दि. ०८.०१.२०२४ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात प्रशासकीय प्रशिक्षणाच्या 
खर्चाकरिता मागणी क्र. Vv, लेखाश्ीर्ष (२०७० ०८५३) ३१- सहायक अनुदाने(वेतनेतर) या 
BETAS रु. ४०००.०० लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला होता. त्यानुसार सन 
२०२३-२४ आर्थिक वर्षासाठी यशदा पुणे, तसेच विभागीय व जिल्हास्तरीय प्रशासकीय प्रशिक्षण 
संस्थांमध्ये एकूण ४८,६८१ प्रशिक्षणार्थीच्या प्रशासकीय प्रशिक्षणासाठी रु ३९९९.४३ लाख (रुपये 
एकोणचाळीस कोटी, नव्याण्णव लाख, त्रेचाळीस हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या प्रशिक्षण 
आराखड्यास उपरोक्त संदर्भधीन क्र. ६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आली आहे. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये माहे नोव्हेंबर २०२३ अखेरपर्यंत घेण्यात 
आलेल्या प्रशिक्षणासाठी रु. १४.८० कोटी इतका प्रशिक्षण संस्थांना वितरित करण्यात आला आहे. 
आता यडादा पुणे उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. ७ पत्रान्वये सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या प्रशिक्षण 
आराखड्यानुसार माहे डिसेंबर २०२३ या महिन्याअखेर घेण्यात आलेल्या प्रशिक्षणांचा मासिक प्रगती 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन 2023/ प्र.क्र.४०/२३/१२-अ 


अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार प्रशिक्षण संस्थांना माहे डिसेंबर २०२३ या महिन्याच्या प्रशिक्षण 
खर्चासाठी निधी वितरित करण्याची बाब विचाराधीन आहे . 


शासन निर्णय:- 

राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा पुणे, तसेच विभागीय व जिल्हा 
प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांना माहे डिसेंबर २०२३ च्या मासिक प्रगती अहवालनुसार प्रशासकीय 
प्रशिक्षण आयोजनाच्या खर्चासाठी खालील विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार ( रु. ९६.३८२५० लक्ष 
राप्रनिमूयं, यशदा, पुणे - रु. ४१.३७ लक्ष विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था) असा एकूण 
रु. १३७.७५२५ लक्ष (अक्षरी रुपये एक कोटी, सदोतीस लक्ष, पंचाहत्तर हजार, Gal पन्नास फक्त) 
इतका निधी अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळीवरून यशदा, पुणे यांना वितरित करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


A]. यशदास्तरावरील प्रशासकीय प्रशिक्षण TAs 
अ. | प्रशिक्षणाचा प्रकार प्रशिक्षण | Online/ | प्रशिक्षण | प्रशिक्षणार्थी | एकूण Ga (रु. लाखात) 
क्र कालावधी | In-class/ | शुल्क साध्य प्रशिक्षण 
(दिवस) | Blended दिवस 
शि २ 3 v ष्‌ ६ | ७ | ८ 
१ | पायाभूत प्रशिक्षण संवर्ग अ ३० | In-class | ooo १२९ ३८७० ७७.४० 
R पदोन्नतोनंतरचे प्रशिक्षण संवर्ग अ १२ In-class २००० BR bow 80,02 
3 वीन विषयाची तोंड ओळख g Online ७५० ११८७ ११८७ ८.९०२५० 
(ई-प्रशासन) 
'एकूण A १३५८ ५५६९ ९६.३८२५० 
छे | दिभागस्तरीयप्रशासकोयप्रशिक्षण Ts 
१ | पायाभूत प्रशिक्षण संवर्ग ब ३० In-class | १५०० 33 ९९० १४.८५ 
| पदोन्नतोनंतरचे प्रशिक्षण संवर्ग ब | १२ In-class | १५०० QR ६२४ ९.३६ 
३ | पायाभूत प्रशिक्षण संवर्ग क १२ In-class | १५०० ८७ १०४४ १५.६६ 
डू । उजळणी प्रशिक्षण संवर्गक | ष्‌ In-class १५०० २० १०० १.५० 
एकूण B ३१६ ४२४६ ४९.३७ 
एकूण (A+B) १६७४ ९८०७ | रु. ९३७.७५२५/- 


याकरिता होणारा रु. १३७.७५२५ लक्ष (अक्षरी रुपये एक कोटी, सदोतीस लक्ष, पंचाहत्तर 
हजार, दोनशे पन्नास फक्त इतका खर्च “मागणी क्र. ए-४, २०७०-इतर प्रशासकीय सेवा ०० - 003 - 
प्रशिक्षण ०० - १० - राज्य प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यासाठी विविध सुविधा व सहाय यावरील खर्च 
(२०७० ०८५३) ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षाकरिता मंजूर अर्थसंकल्पिय अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

सदरहू मंजूर करण्यात आलेले अनुदानाची रक्‍कम संबंधित कोषागारातून काढण्यात 
आल्यानंतर महालेखापाल कार्यालयातील Send त्याच शीर्षाखाली नोंदली गेली आहे किंवा नाही 
याची खात्री करून घ्यावी तसेच खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. यशदा, पुणे या 
संस्थेने उपरोक्‍त अनुदानातून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर यांना राहतील व त्याकरिता सदर संस्था त्यांना संपूर्ण 
सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. 

यशदा, पुणे या संस्थेने वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. ५ यथील शासन परिपत्रकातील 
परिच्छेद क्र. ७ मध्ये नमूद केल्यानुसार कोषागार अधिकारी यांना देयक सादर करताना संस्थेचे 
मागील महिन्यातील बँक अकाऊंट स्टेटमेंट (381 Account Statement) देयकासोबत जोडावे. 

सदर शासन निर्णय नियोजन विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र. ३१७/का.१४४३, 
दि.१०/११/२०२३ तसेच वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र. ५६२/व्यय ४, दि. २१/११/२०२३ अनुसार 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन 2023/ प्र.क्र.४०/२३/१२-अ 


निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दि.१२/०४/२०२३ नुसार विहित केलेल्या अटींची पूर्तता होत असल्याने तसेच सदर परिपत्रकानुसार 
या विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२११४४४३५५००७ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by SMITA PRASAD JOSHI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISRTATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=d759e39e5 163375d3782e5f6bef7 edf6a25c7 2797 123cdaa 


86acd09edf52baf1, postalCode=400032, st=Maharashti 


serialNumber=28AA5752FA66D3A7FDEAFB1F4AB24CD90FD9D667 
A6880CB8CCECA18276150ACA, cn=SMITA PRASAD JOSHI 


Date: 2024.02.21 15:13:40 +05'30' 


(स्मिता जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
. महासंचालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे. 


३. उपमहासंचालक, राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा, राजभवन 


आवार, बाणेर रोड, पुणे, 


. संचालक, राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, Baal, राजभवन आवार, 


बाणेर रोड, पुणे, 


. लेखा अधिकारी, यडादा, पुणे. 

. अवर सचिव, नियोजन विभाग, १४४३, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

. अवर सचिव, वित्त विभाग ( व्यय-४/ अर्थसंकल्प-१४) मंत्रालय, मुंबई -३२ 
. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग / कार्यासन -२५ 

रः 


संचालक / प्राचार्य, सर्व विभागीय व जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, 


१०.अपर मुख्य सचिव ( सेवा ), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई-३२, 


११.निवड नस्ती, कार्यासन-१२-अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


